DAH मासिक योजनेसाठी रु.५२.२५ लक्ष एवढा 
निधी वितरीत करण्यास मान्यता देणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्र.शोमाछ-२०२१/प्र.क्र.१११/३-अ, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १९ जुलै, २०२२ 


वाचा - 
१) शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग क्र.शेमाछ-२०१६/प्र.क्र.२९०/११-अे, दि.२३.०३.२०१७ 
२) शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग क्र. शोमाछ-२०१९/प्र.क्र.९१/३-ओ, दि.१९.०६.२०१९ 
३) वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि. २४.०६.२०२१ 
४) शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग क्र. शोमाच्छ-२०१९/प्र.क्र.१९१/३-अ, दि.०३.०६.२०२१ 
५) शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग क्र. शोमाच्छ-२०२१/प्र.क्र.१११/३-अ, दि.१७.०८.२०२१ 
६) शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग क्र. होमाच्छ-२०२१/प्र.क्र.१११/३-अ, दि.०७.१०.२०२१ 
७) शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग क्र. शोमाच्छ-२०२१/प्र.क्र.१११/३-अ, दि.१०.०२.२०२२ 
८) वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि. ०४.०४.२०२२ 
९) शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग क्र. अंदाज-२०२२/प्र.क्र.४२/२-अ, दि.०५.०४.२०२२ 
qo) संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) यांचे पत्र क्र. कृआ/शेमासे/शे.अंकछ.मु.शाप्र/२४७१७/२१, 
दि.११.०७.२०२२ 


प्रस्तावना - 

शेतकऱ्यांच्या हितार्थ सन १९६५ पासून प्रकाशित करण्यात येणाऱ्या शेतकरी मासिकाच्या माध्यमातून कृषि 
क्षेत्रातील लक्षवेधक तसेच अद्ययावत घडामोडींची माहिती राज्यातील व राज्याबाहेरील शेतकऱ्यांना पोहचविण्यात 
येते. कृषि विभागाच्या संदर्भाधीन दि. १७.०८.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार होतकरी मासिकाच्या सन 
२०२१-२३ करिता सप्टेंबर २०२१ ते ऑगस्ट २०२३ या कालावधीतील शेतकरी अंक छपाईचे काम आनंद 
पब्लिकेशन, जळगाव यांच्याकडे सोपविण्यात आले आहे. 

सन २०२२-२३ करिता “शेतकरी मासिक योजना" या योजनेसाठी रु.२४८.८३ लक्ष इतका निधी 
अर्थसंकल्पित करण्यात आला आहे. माहे मार्च २०२२ ते जुले २०२२ या कालावधीतील शेतकरी मासिक अंक 
छपाईसह अंकातील लेखांचे संपादन-सुळभीकरण, लेखांची मांडणी-सजावट, छपाई कामासाठी शेतकरी 
मासिक, (२४०१ ०७४४) या लेखाशिर्षाखाली (२६) जाहिरात व प्रसिद्धी या बाबीवर रु.८१.७९ लक्ष इतके अनुदान 
मंजूर करण्यासाठी संचालक(विस्तार व प्रशिक्षण) यांनी संदर्भाधीन दि. ११.०७.२०२२ रोजीच्या पत्रान्वये प्रस्ताव 
सादर केला आहे. 

वित्त विभागाच्या दि.०४.०४.२०२२ रोजीच्या परिपत्रकानुसार मंजुर केल्यानुसार, कृषि विभागाच्या 
दि.०५.०४.२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये, होतकरी मासिक योजनेकरिता एप्रिल ते डिसेंबर, २०२२ या ९ 
महिन्यांच्या कालावधीसाठी, दरमहा ७ टक्के प्रमाणे सन २०२२-२३ मधील एकूण अर्थसंकल्पित रु.२४८.८३ लक्ष 
निधीच्या go टक्केच्या मर्यादेत निधी, नियंत्रक / आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून आयुक्त(कृषि) यांना 
वितरित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार होतकरी मासिक योजनेकरीता जुलै २०२२ पर्यंत एकूण 
रु.५२.२५ लक्ष निधी उपलब्ध होवू शकतो. त्यास अनुसरून माहे मार्च २०२२ ते जुलै २०२२ या महिन्यांतील शेतकरी 
मासिक अंक छपाईची देयके अदा करण्याकरिता जाहिरात व प्रसिद्धी या बाबीवर होणा-या खर्चासाठी एकूण 


झासन निर्णय क्रमांकः शहोमाछ-२०२१/प्र.क्र.१११/३-अओ, 


रु.५२.२५ लक्ष एवढा निधी आयुक्त (कृषि) यांना वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार 
शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे- 


शासन निर्णय - 


१) शोतकरी मासिक योजने अंतर्गत माहे मार्च २०२२ ते जुले २०२२ या महिन्यांतील होतकरी मासिक अंक 
छपाईची देयके अदा करण्याकरिता जाहिरात रु.५२.२५ लक्ष (रु.एकूण बावन्न लक्ष पंचवीस हजार फक्त) 
इतक्या रकमेस शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


२) यावरील खर्च "मागणी क्र.डी-३, २४०१-पीक संवर्धन, १०९-विस्तार व प्रशिक्षण, १०९-विस्तार व शोतकरी 
प्रशिक्षण, (०१) माहिती व प्रचार (०१) (02) BATH मासिक, (२४०१ ०७४४) या योजनेत्तर" लेखाशिर्षाखाली (२६) 
जाहिरात व प्रसिद्धी या बाबीवरील सन २०२२-२३ करिता मंजूर केलेल्या तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. 


३) सदर योजनेंतर्गत सन २०२२-२३ मध्ये वितरीत केलेल्या निधीचे लेखापरिक्षीत केलेली उपयोगिता प्रमाणपत्रे 
( Audited Utilizaton Certificates ) सत्वर सादर करावीत. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०७१९११२२५७९४०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


H E MA NT Digitally signed by HEMANT GORAKHNATH MHAPANKAR 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=AGRICULTURE AND 
‘ADF DEPARTMENT, 

G O R A K H N AT H 2.5.4.20=1775f5c28a439e88c4c 1 Sab3f88d6a6beb26ad2675a8c7a7Ff39 
7b2e5305303d, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=6756123D309547BB1E152A6AEB6042BDE4040836DF54 

M HA PAN KA R 1FD3620CA87FFBE71CC5, cn=HEMANT GORAKHNATH MHAPANKAR 
Date: 2022.07.19 11:25:17 +05'30' 

(हे. गो. म्हापणकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१ प्रधान सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहायक, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२ 
२ आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
३ कृषि संचालक (वि. व प्र, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
४ कृषि उपसंचालक तथा संपादक, शेतकरी मासिक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
५ महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२ (लेखा परिक्षा ), मुंबई 
६ महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई 
७ महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२ (लेखा परिक्षा), नागपूर 
८ महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता),नागपूर 
९ संचालक, लेखा व कोषागार, मुंबई. 
१० अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 
११ जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 
१२ महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१३ संचालक, शासन लेखन,मुद्रण सामग्री संचालनालय, चर्नी रोड, मुंबई ४ 
१४ निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, पुणे 


पृष्ठ २ पैकी २ 


